अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग व 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- ०८ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र. 


OD. /का.५/साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/ता.अहमदनगर/३३०/२०१९.दि.१५/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामा व इजिमा रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत जिल्हा परिषद, 


अहमदनगर यांनी मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 


जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता अहमदनगर ग्रामा व इजिमा रस्त्यांची प्रजिमा 


म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामा व इजिमा 


रस्त्यांची मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत असलेल्या रस्त्यावर कुठलेही काम प्रस्तावित 
करण्यात येणार नाही. या अटीवर अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 


सामाविष्ट दर्जोन्नत 

अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा क्रमांक । करावयाची एकूण दर्जोन्नती 

क्र लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 

a . | प्रजिमा-४९ पासून (इजिमा-११७) इजिमा-११७ १२.५०० प्रमुख जिल्हा मार्ग 
आगडगांव ते रांजणी-माथणी- कि.मी. १७३ 
कौडगांव ते राममा-२२२ रस्ता. 

२. | प्रजिमा-४५ ते ससेवाडी देवगांव- इजिमा-२९५ ११.०० प्रमुख जिल्हा 
बारदरी-चांदबिबी महाल-ते कि.मी. मार्ग-१७४ 
राममा-२२२ रस्ता. 

३. | कापूरवाडी ते बारदरी ते मेहकरी ग्रामा १४१ १५.५०० प्रमुख जिल्हा 

प्रजिमा १ला जोडणारा मार्ग. ८.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१७५ 
ग्रामा-२१ 
२.५०० कि.मी. 
ग्रामा-११४ 
४.५०० कि.मी. 

४. ।राममा-२२२ते ग्रामा-२९ १७.५०० प्रमुख जिल्हा 
मोरेवाडी ते गितेवस्ती - रतनगाव ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१७६ 
रस्ता. 

ग्रामा -२२ 
९.५०० कि.मी. 

५. | प्रजिमा-४५ पासून ससेवाडी-अगडगांव - इजिमा-१८४ २४.८०० प्रमुख जिल्हा 
रतडगांव-बारदरी-(राममा-२२२) २४.८०० कि.मी. कि.मी मार्ग-१७७ 
कोल्हेवाडी-टाकळी-शिराढोण ते | (सा.क्र.१०/०ते 
प्र.रा.मा.-८ रस्ता. ३४/८००) 

६. | डोंगरगण ते प्ररामा-५ पासून भैरवाडी- (इजिमा-१९७) १४.७०० प्रमुख जिल्हा 
सवेवाडी -पिंपळगांव उज्जैनी रस्ता. १०.००० कि.मी. कि.मी मार्ग-१७८ 

(इजिमा-११६) 
४.७०० कि.मी. 

७. | रा.मा-७२ पासून गुंजाळे-डोंगरगण- इजिमा-२९७ ११.५०० प्रमुख जिल्हा 
प्रजिमा-३५ ते मांजरसुंबा-गोरखनाथ गड ६.०० कि.मी. कि.मी मार्ग-१७९ 
रस्ता (इजिमा-११४) 

५.५०० कि.मी. 
१०७.५०० कि.मी. 
एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०७.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४०१९.८८० + 
१०७.५००) म्हणजेच ४१२७.३८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७४.५०० 
कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (४१४९.४९० - ७४.५००) म्हणजेच ४०७४.९९० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१००९६.२८० - ३३.००) म्हणजेच १००६३.२८० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७४२०८९८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p [| a ५ h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f 
V | Nn a ya k fa (0 p a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.08 17:45:27 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१ विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 AI रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७ रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


